पंचायत समिती कोपरगाव (जि.अहमदनगर) 
येथील प्रशासकीय इमारतीकरिता फर्निचर या 
उपकामांस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२०/प्र.क्र.६५/बांध-४ 
५वा मजला, बांधकाम भवन, 24 मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: १७ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा - 


१) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: पंसई-२०१४/प्र.क्र.१४१/पंरा-७, दिनांक ३१ मार्च, 
२०१६. 

२) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांचे पत्र क्रमांक: 
जा.क्र./कार्या-४/प्रशा १/१३/२०२०, दिनांक २७ जानेवारी, २०२०. 

३) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांचे पत्र क्रमांक: 
जा.क्र./कार्या-४/प्रशा १/५६/२०२१, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०२१. 

४) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांचे पत्र क्रमांक: 
जा.क्र./कार्या-४/प्रशा १/१७९/२०२१, दिनांक १२ ऑगस्ट, २०२१. 


प्रस्तावना - 


अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांच्या दिनांक १७ 
फेब्रुवारी, २०२१ व दिनांक १२ ऑगस्ट, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये, पंचायत समिती कोपरगाव 
(जि.अहमदनगर) येथील प्रशासकीय इमारतीकरिता फर्निचर या उपकामाच्या रू.१६६.९९ लक्ष 
किंमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत विनंती केलेली आहे. 


०२. उक्त वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील दिनांक ३१ मार्च, २०१६ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये, पंचायत समिती कोपरगाव (जि.अहमदनगर) येथील प्रशासकीय इमारतीचे विस्तारीकरण 
व नुतणीकरणाच्या रू.४८८.२६ लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या बांधकामास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. पंचायत समिती कोपरगाव (जि.अहमदनगर) येथील प्रशासकीय 
इमारतीचे बांधकाम १००% पूर्ण झालेले आहे. ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक ३१ मार्च, २०१६ 
रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये पंचायत समिती कोपरगाव (जि.अहमदनगर) येथील प्रशासकीय 
इमारतीकरिता फर्निचर या उपकामाची बाब अंतर्भुत नव्हती. त्यामुळे सदर प्रशासकीय इमारतीमध्ये 
फर्निचर नसल्याने कार्यालयीन कामकाज व अभिळेख जतन करण्यास अडचणी निर्माण होत आहे. 
यास्तव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांनी पंचायत समिती 
कोपरगाव (जि.अहमदनगर) येथील प्रशासकीय इमारतीकरिता फर्निचर या उपकामांचे रू.१६६.९९ 
लक्ष किंमतीचे सविस्तर अंदाजपत्रक सादर केलेले आहे. सदर अंदाजपत्रक सन २०१९-२० च्या 


Ae निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२०/प्र.क्र.६५/बांध-४ 


दरसूचीवर आधारित असून ते कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांनी साक्षांकीत 
केलेले आहे. सदर अंदाजपत्रकासोबत पंचायत समितीच्या ठरावाची प्रत, उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे मान्यता प्राप्त नकाऱी इत्यादी कागदपत्रे सादर 
करण्यात आली आहेत. 


०३. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांनी सादर केलेल्या 
प्रस्तावाच्या छाननी अंती, कोपरगाव पंचायत समिती (जि. अहमदनगर) येथीळ नवीन प्रशासकीय 
इमारतीकरिता फर्निचर या VIHAR रूपये १६६.९९ लक्ष इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

कोपरगाव पंचायत समिती (जि. अहमदनगर) येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीकरिता 
फर्निचर या उपकामांच्या एकुण रुपये १,६६,९९,०००/- (रूपये एक कोटी सहासष्ट लक्ष नव्याण्णव 
हजार फक्त) इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या कामांस पुढील अटींच्या अधीन राहून या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) कोपरगाव पंचायत समिती (जि. अहमदनगर), येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीकरिता 
शासन निर्णय, सा.बां.वि.क्र.सीएटी-१०९६/प्र.क्र.१७२/इमारती-२, दि.७.१.२००४ नुसार 
विहीत केलेल्या नोंदणीकृत फर्निचर/मॉड्युलर फर्निचर उत्पादक अथवा पुरवठादार/ 
अंतर्गत सजावटकार यांच्याकडून विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन फर्निचरचे काम करून 
घेणे बंधनकारक राहील. 

२) या प्रकरणी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार नसल्याने, मंजूर प्रशासकीय 
मान्यता किंमतीतच काम पूर्ण करण्याची संबधित कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा 
परिषद यांनी दक्षता घ्यावी. 

३) या कामी प्रशासकीय मान्यता किंमतीपेक्षा अधिक खर्च झाल्यास तो पंचायत समिती/जिल्हा 
परिषदेने सोसावा. 

४) प्रस्तुतचे काम हाती घेतल्यापासून जास्तीत जास्त एका वर्षात पूर्ण होईल, असे संबधित 
कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद यांनी नियोजन करावे. 

५) प्रस्तुत कामाचा त्रेमासिक प्रगती अहवाल वेळीच शासनास पाठविण्याची संबधित कार्यकारी 
अभियंता (बांध.) जिल्हा परिषद यांनी दक्षता घ्यावी. 


०२. पंचायत समिती कोपरगाव (जि.अहमदनगर) येथील प्रशासकीय इमारतीकरिता फर्निचर या 
उपकामांच्या अंदाजपत्रकाचा सर्वसाधारण गोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे. 


General Abstract for Furniture Sub Work of P. 5. Kopargaon Adm. Building, 
Dist. Ahmednagar 


Sr. No. Description of item Cost In Rs. 
A Furniture 13902004.00 
| BO | Add 12 % for GST 1668240.48 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२०/प्र.क्र.६५/बांध-४ 


General Abstract for Furniture Sub Work of P. 5. Kopargaon Adm. Building, 
Dist. Ahmednagar 


Sr. No. Description of item Cost In Rs. 
1 Total (A + B) 15570244.48 
2 Add 4 % for Contingency 622809.78 
3 Add 1 % for Insurance 155702.44 
4 Add 2.25 % for Project preparation & 350330.50 
Consultancy Charges 
Total (1 to 4) 16699087.20 
Says Rs. 1,66,99,000/- 
०३. उपरोक्त फर्निचर या उपकामांसाठी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त 


झाल्यानंतर अनुदान स्वरूपात, टप्प्या-टप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, तो 
उपलब्धतेनुसार अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (BDS) द्वारे वितरीत करण्यात येईल. यावरील खर्च 
"२५१५-इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम १०१, पंचायती राज ३१ सहाय्यक अनुदाने (०१) (०३) जिल्हा 
परिषदांच्या इमारती बांधकामासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने (२५१५ ००५३)" या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥६॥७59॥॥9.90०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९१६१७४६४८६४२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by PRAVIN DEVICHAND JAIN 


> RAVI N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e86ac5658c4f446f46a56052bf048257ffe4ea09078 


de9d556ae5babe8adc8b1, 
udonym=37D9D56800E3803E7F4DEAA21F9F7FAB7127 


psel 
36F6, 
serialNumber=481AF6EECE7C1D432D3119135BE703BF652 


9E7A455A9B17708C677B565D8EE24, cn=PRAVIN 
DEVICHAND JAIN 


(प्रविण जैन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
२. अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

४. सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२०/प्र.क्र.६५/बांध-४ 


७. विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नाशिक विभाग, नाशिक. 
८. महालेखापाल, HERTS -१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर. 
१०.मुख्य अभियंता, प्र.मं.ग्रा.स.यो., मध्यवर्ती इमारत, पुणे. 
११.अतिरिक्‍्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर. 
१२.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर. 
१३.कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, अहमदनगर. 
१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा अहमदनगर. 
१५.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 
१६.उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नाशिक विभाग, नाशिक. 
१७.जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, अहमदनगर. 
१८. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, कोपरगाव, जि. अहमदनगर. 
१९.सभापती, पंचायत समिती, कोपरगाव, जि. अहमदनगर. 
२०.निवडनस्ती, कार्यासन बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


